आदिवासी विकास सेवेतील अधिसंख्य पदांवर 
वर्ग करण्यात आलेल्या सेवा व सेवा वर्ग 
करण्याकरीता निर्माण करण्यात आलेल्या 
अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३७१८/प्र.क्र.८४/का.१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा- 
१) झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि. २१.१२.२०१९ 
२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ऐ/१६-ब, 
दि. ३०.०६.२०२० 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसीब-१६/३०८.क्र.प्र/२०१८-, 
दि.२७.११.२०२० 
x) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-३७१८/प्र.क्र.८४/का.१५, 
दि.२४.१२.२०२० 
प्रस्तावना - 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीचे जात 


वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कारणास्तव संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य 


पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार संदर्भाधीन क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये 


आदिवासी विकास सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या आहेत. अधिसंख्य 


पदावर नेमणूक देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचा ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्याने अशा सेवा 


वर्ग करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना व त्यावरील नियुक्‍्त्यांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या तथापि, अनुसूचित जमातीचे जात वैधता 


प्रमाणपत्र सादर करु न ठाकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 


१३ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत. सदर अधिसंख्य पदांचा ११ 


महिन्यांचा कालावधी दि.३०.११.२०२० रोजी संपुष्टात आल्याने, अशा सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३७१८/प्र.क्र.८४/का.१५ 


अधिसंख्य पदांना व त्यावरील नियुक्त्यांना तात्पूरत्या स्वरुपात पुढील ११ महिन्यांपर्यंत किंवा ते सेवेत 


राहिळे असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यासगटाच्या 


शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो 


पर्यंत १३ अधिसंख्य पदांना या शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


>: सदर अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या विभागात / 


कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या विभागाच्या / कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी- 


२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२७.११.२०२० च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२८११५५१५८९२४ असा आहे. हा NST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GOVIND MAHADEO 
MAINKAR 

eco DN: CN = GOVIND MAHADEO MAINKAR, 
C=IN,S=Mah htra, O = 
GOMERNEMENT OF MAHARASHTRA, 
OU =NA 

MAI N KA R Date: 2020.12.28 11:59:36 +05'30' 

(गोविंद माईणकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
५. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३७१८/प्र.क्र.८४/का.१५ 


९. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१०. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक / अमरावती / नागपूर 

११. सर्व सह / उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. सर्व सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 
१३. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१४.संबंधित कर्मचारी (व्दारा आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक) 

१५.निवड नस्ती (का.१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-३७१८/प्र.क्र.८४/का.१५, दि.२८ डिसेंबर, 2020 सोबतचे 


विवरणपत्र 
ae mann ne सेवानिवृत्ती 
ie कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम । गट पदावर वर्ग दिनांक 
केल्याचा दिनाक 
अपर आयुक्त, नाशिक 
ea श्री. अनिल धरमदास गावित कामाठी ड | दि.३१.१२.२०१९ | दि.३१.०५.२०४१ 
२ श्री. सी. सी. वळवी चौकीदार । ड | दि.३१.१२.२०१९ | दि.३०.०६.२०२२ 
३ | श्री. पंढरीनाथ लक्ष्मण घाणे कामाठी S| दि.३१.१२.२०१९ | दि.३०.०४.२०२५ 
४ | श्रीम.गिजनाबाई तानसिंग सोमय्या । स्वयंपाकी | ड | दि.३१.१२.२०१९ | दि.३१.०१.२०२१ 
५ | श्री. बंडू जिजाऊ नाईक शिपाई ड । दि.३१.१२.२०१९ | दि.३१.०५.२०३५ 
अपर आयुक्त, नागपूर 
६ | श्री. अरविंद दौलतराव सौसागडे चौकीदार । ड | दि.३१.१२.२०१९ | दि.३०.०६.२०२४ 
अपर आयुक्त, अमरावती 
७ | at. आर.डब्ल्यू.निमजे गृहपाल । क | दि.३१.१२.२०१९ | दि.३१.०१.२०२७ 
८ | श्री. व्ही.डी. चेचरे वरिष्ठ लिपिक | क | दि.३१.१२.२०१९ | दि.३०.११.२०२८ 
९ | श्री. दत्ता साहेबराव इंगळे कनिष्ठ लिपिक| क | दि.३१.१२.२०१९ | दि.३०.११.२०४९ 
१० श्री. आर. के. बेले कामाठी । S| दि.३१.१२.२०१९ | दि.३१.०७.२०२८ 
११ श्री. पी. एस. वरखेडे कामाठी ड | दि.३१.१२.२०१९ | दि.३१.०५.२०४५ 
१२ | श्री. एस. एस. भोटकर कामाठी ड | दि.३१.१२.२०१९ | दि.३१.०५.२०३४ 
अपर आयुक्त, ठाणे 
१३ | श्री. आर. एल. कोळी (रिते क हि रत दि.३०.०९.२०२६ 
सहायक 


